नियमित निवडसूची २०२२-२३: 
“सठासत्र पोलीस उप अधीक्षक/ 
सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
पोलीस बल” या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-०२२३/प्र.क्र.9७०/भाग-२/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : ३१ जुले २०२३. 


शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/ प्र.क्र.१५९/ कार्या.-१२, दिनांक 
09.02.2098, 


~ 


संदर्भ : १ 


शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/ प्र.क्र.३६६/१६-ब, दिनांक ०७.०५.२०२१. 


डॉट 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/ २/ १०२०/ 
नि.सु.२२-२३/(सहा.समा.रा.रा.पोबल)/ १२७/ २०२२, दिनांक १३.०३.२०२३, 
०२.०५.२०२२, २२.०६.२०२३ व ३०.०६.२०२३. 


ce 


शासन आदेश. 

“सडासत्र पोलीस उप अधीक्षक/सहायक Bares, राज्य राखीव पोलीस बल” या 
संवर्गातील पदावर पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या "सडास्त्र पोलीस निरीक्षक, 
राज्य राखीव पोलीस बल" या संवर्गातील अधिका-यांच्या "नियमित निवडसूची २०२२-२३" 
यामध्ये समाविष्ट असलेल्या, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद पोळीस अधिका-यांना 
“Waa WSR उप अधीक्षक/सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल” या संवर्गातील 
पदावर, तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील अटींवर, पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची स्तंभ (३) मध्ये 
निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. पोलीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(श्री.) 
(१) (२) (३) 


षि | पवितकुमार मोतिलाल लाथोरीया | सहायक समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.१४, छत्रपती संभाजीनगर. 


२. | महेश शिवलिंगप्पा तिळगंजी सहायक समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.१, पुणे. 


३. | कमलाकांतसिह बबनरिह सहायक समादेठक, रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.१५, गोंदिया. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०२२३/प्र.क्र.9७०/भाग-२/पोल-१अ. 


अ.क्र. पोळीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(श्री.) 

(१) (२) (3) 

४. | राजेंद्र किसन वाघमारे सहायक समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, 
गट क्र.११, नवी मुंबई. 

५. श्रीकृष्ण गंगाराम हिरपूरकर सहायक समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.१५, गोंदिया. 

६. । सुनिल तुळशीराम सरोदे सहायक समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.५, दौंड, जि. पुणे. 

७. । मधुकर पांडुरंग जाधव सहायक समादेशक, रा.रा. WAR बल, 
गट क्र.८, मुंबई. 

८. | मारोती Feet लांबेवार सहायक समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, 
गट क्र.१३, गडचिरोली. 

९. | अशोकसिह लालदेवसिह सहायक समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, 
गट क्र.४, नागपूर. 

bie ०. | दादा भोजराम ईश्वरकर सहायक समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, 
गट क्र.४, नागपूर. 

दिं १. | सचिन मुरळीधर डहाळे सहायक समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.५, दौंड, जि. पुणे. 

१२. | रामचंद्र अश्रुबा नागरगोजे सहायक पोलीस आयुक्‍त (सडास्त्र), बृहन्मुंबई. 

१३. | सुरेश दगडु जाधव सहायक समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.७, दौंड, जि. पुणे. 

१४. | गोविंद कामाजी हिगरुपे सहायक समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, 
गट क्र.१६, कोल्हापूर. 

१५. | प्रदीप भोलाजी भजने सहायक समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, 
गट क्र.१४, छत्रपती संभाजीनगर. 

१६. | बादल देवेद्रनाथ बिश्वास सहायक समादेशक, रा.रा. WAR बल, 
गट क्र.१९,कुसडगांव, जि. अहमदनगर. 

१७. | विजयकुमार गोविंदराव पांडे सहायक समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.४, नागपूर. 

१८. | महेश हरिश्चंद्र मते सहायक समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, 
गट क्र.१०, सोलापूर. 

१९. । लहुराज किसनराव साबणे सहायक समादेशक, रा.रा. WAR बल, 


गट क्र.३, जालना. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०२२३/प्र.क्र.9७०/भाग-२/पोल-१अ. 


अ.क्र. पोळीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(श्री.) 

(१) (२) (3) 

२०. | बळराम दामोदर रोठे सहायक समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, 
गट क्र.१८, अकोला. 

२१. । रामदयाल सेवकराम नेवारे सहायक समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, 
गट क्र.१५, गोंदिया. 

२२. । सदानंद नामदेव सदांशिव सहायक समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, 
गट क्र.१६, कोल्हापूर. 

२३. | नानासाहेब विठ्ठल मासाळ सहायक समादेशक, WAT. पोलीस बल, 
गट क्र.१०, सोलापूर. 

२४. । विकास विष्णू पाटील सहायक समादेशक, रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.१९, कुसडगांव, जि. अहमदनगर. 

२५. | रामकृष्ण बळीराम दामनवाड सहायक समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, 
गट क्र.१२, हिंगोली. 


अटी- 

१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेशा यांच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 

२) उक्त पदोन्नती ही शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा.मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 
संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व सेवाज्येष्ठतेचा 
(seniority) कोणताही हक्क असणार नाही. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभागच्या मान्यतेने [अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.४५४/२०२३/का.-१२, दि. ३०.०५.२०२३] आणि पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या 
शिफारश्ीीचा यथायोग्य विचार करुन, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या HSA 
२२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०२२३/प्र.क्र.७०/भाग-२/पोल-१अ. 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या «~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७३११८३५३५२५२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
S WA p N | | 2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1fbc87a 

9f66cfd9bad01 184493f2735ad885627, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G O p A | B O R 5 F serialNumber=8538CD1E408948F7D025537D5 
F6589BD8958D1B95322E66D2CCSEDF89AD0 
D79E, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 
Date: 2023.07.31 18:47:26 +05'30' 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, रा.रा. पोलीस बल, पुणे/ नागपूर. 

३) समादेशक, रा. रा. पोलीस बल (सर्व गट). 
) संबंधित पोलीस अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्यामार्फत). 
) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


